वृक्ष लागवड व संगोपन यासाठी महिला व बाल विकास 
विभागाच्या कार्यक्रमावरील खर्चाच्या ०.५ टक्के मर्यादेत 
तरतूद करण्यासाठी नवीन GANT उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन आदेशा क्र.:आस्था-२०१६/ प्र.क्र.१०८/ का-१ भाग -२ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १४ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा:-१) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. साववि-२०१६/प्र.क्र. ८०(भाग -२) फ-११,दि.२५ जुले, २०१८ 


प्रस्तावना :- 

महसूल व वन विभागाच्या वाचा येथे नमूद शासन निर्णयानुसार प्रत्येक प्रशासकीय विभागामध्ये, वृक्षलागवड व 
संगोपन ही योजना राबविण्यासाठी प्रशासकीय विभागास उपलब्ध होणाऱ्या एकंदरीत अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी 
कार्यक्रमावरील खर्चामधूनन ०.५ टक्के च्या मर्यादेत आर्थिक तरतुद करण्यास मान्यता दिलेली आहे. या अनुषंगाने नवीन 
लेखाशीर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेठा:- 
वृक्षलागवड व संगोपन यासाठी महिला व बाल विकास विभागाच्या कार्यक्रमावरील खर्चाच्या ०.५ टक्के च्या 

मर्यादेत आर्थिक तरतुद करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

मागणी क्रमांक एक्स -१ 

२४०६ वनीकरण व वन्य जीवन 

०४  वनीकरणव परिस्थितिकी विकास 

१०१ राष्ट्रीय वनीकरण व परिस्थितिकी विकास कार्यक्रम 

(00) (०१ शाश्वत विकास ध्येय (ध्येय १५-जमिनीवरील सजीव) 

अंतर्गत वृक्ष लागवड आणि संगोपन (१००% राज्य योजना) 

(२४०६ ए ३४५) 

>; सदर शासन निर्णय महालेखापाल, महाराष्ट्र -१, मुंबई यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. सं : ख वि/चा-१ महिला 
व बाल विकास/यु ओआर-१५०/२०१८-१९/९९२ दि.०३/०१/२०१९ ; नियोजन विभागाचा अ.नौ.सं.क्र. ९/२०१९ / का- 
१४७२, दि. ०९/०१/२०१९ अन्वये व वित्त विभागाच्या दि. २९/०१/२०१९ रोजीच्या टिपणीतील सहमतीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
३. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९०२१६१४३३५६६६३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
स्वाक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Lalsing Ramchandra 


Gujar 


(लारा गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


Ms 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 


शासन आदेश क्रमांकः आस्था-२०१६/ प्र.क्र.१०८/ का-१ भाग -२ 


१०. 
a4, 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
23. 
२४. 
२५. 
२६. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व मंत्री / राज्यमंत्री, यांचे स्वीय सहाय्यक, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्ष नेते, विधानपरिषद/विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ,मुंबई 
सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 

मा. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (वित्त/नियोजन/महसूल व वने/वने), मंत्रालय, मुंबई. 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 

सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

सह सचिव / उप सचिव महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

आयुक्‍त, एकात्मिक बाळ विकास कार्यक्रम, बेलापूर, नवी मुंबई 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल SEH संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाज कल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई-७१ 

संचालक, राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य आणि पोषण मिठान, मुंबई 


सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास यांना आयुक्‍त,महिला व बाल विकास, पुणे यांच्या मार्फत. 
सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांना आयुक्‍त,महिला व बाल विकास, पुणे यांच्या मार्फत. 
सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांना आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास कार्यक्रम, बेलापूर, नवीमुंबई यांच्या मार्फत. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २, (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी- का-४ महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व कार्यासने, महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (का-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


